शासन निर्णय क्रमांकः कौविउ-२०२३/प्र.क्र.१४१-भाग- ४/कौशल्य-१ 


राज्यपुरस्कृत प्रमोद महाजन कौशल्य व 
उद्योजकता विकास अभियानांतर्गत “प्रमोद 
महाजन ग्रामीण कौशल्य विकास केंद्रां“च्या 
प्रभावी अंमळबजाणीकरीता “राज्य सनियंत्रण 
समिती” ची स्थापना करण्याबाबत....... 


महाराष्ट्र शासन 
कौशल्य,रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक कौविउ-२०२३/प्र.क्र.१४१-भाग- ४/कौशल्य-१ 
२ रा मजला, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 


दिनांक : १८ ऑक्टोबर,२०२३. 


वाचा : 

१) कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग, area निर्णय क्रमांक कौविउ-२०१५/प्र.क्र.१९५/ 
रोस्वरो-१, दिनांक ०३/०८/२०१५. 

2) ares विकास व उद्योजकता विभाग, शासन निर्णय क्रमांक कौविउ-२०१५/ प्र.क्र.१२२/ 
रोस्वरो- १, दिनांक ०२/०९/२०१५ 

3) कौ.रो.उ. व ना.वि.शक्‍ती प्रदत्त समिती बैठक दिनांक १५ एप्रिल, २०२३ इत्तिवृत्त दिनांक २२ 
एप्रिळ,२०२३. 

४) महाराष्ट्र राज्य कौडल्य विकास सोसायटी यांचे पत्र क्रमांक MSSDS/ "]॥॥<॥५/॥/२०२३२- 
४/६३६, दिनांक २२/०६/२०२३. 

4) कौशल्य,रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, शासन निर्णय क्रमांक कौविउ- 
२०२३/प्र.क्र.१०५/कौशल्य-१/दिनांक २७ जुले,२०२३ व शासन शुद्धीपत्रक दिनांक १६ ऑक्टोंबर, 
२०२३ 

६) मा.मंत्री, कौ.रो.उ. व ना. यांचे पत्र क्र. २०६/२०२३, दिनांक १८ ऑक्टोंबर, 2023. 

प्रस्तावना :- 


केंद्र” 


प्रमोद महाजन Slated व उद्योजकता विकास अभियानांतर्गत “प्रमोद महाजन ग्रामीण plates विकास 


निर्माण करण्यास सं.क्र.५ येथील दिनांक २७ जुले, २०२३ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय 


मान्यता देण्यात आलेली आहे. 


सदर “प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल्य विकास केंद्रां“च्या प्रभावी अंमलबजावणीकरीता मा.मुख्य सचिव 


यांच्या अध्यक्षतेखाली “राज्य संनियंत्रण समिती” समिती गठीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


राज्यपुरस्कृत प्रमोद महाजन कौशल्य व उद्योजकता विकास अभियानांतर्गत “प्रमोद महाजन 


ग्रामीण कौशल्य विकास केंद्र” निर्माण करण्यास सं.क्र.५ येथील दिनांक २७ जुले, २०२३ रोजीच्या शासन 
निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. सदर “प्रमोद महाजन ग्रामीण कौड़ाल्य विकास केंद्रां* 


पृष्ठ ३ पैकी १ 


शासन निर्णय क्रमांकः कौविउ-२०२३/प्र.क्र.१४१-भाग- ४/कौशल्य-१ 


च्या यशस्वी व प्रभावी अंमलबजावणीसाठी राज्य स्तरावर मा.मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली 


खालीलप्रमाणे “ राज्य सनियंत्रण समिती” स्थापन करण्यात येत आहे 


अ.क्र पदस्याचे नाव समितीतील पद 
१ मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य अध्यक्ष 
२ सचिव /प्रधान सचिव/ अ.मु.स.,को.रो.उ.व ना. विभाग सदस्य 
कुलगुरु, सार्वजनिक कौडल्य विद्यापीठ, मुंबई सदस्य 
४ संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळ, मुंबई सदस्य 
५ | संचालक, महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळ, मुंबई सदस्य 
६ आयुक्त/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास सोसायटी । सदस्य सचिव 
अशासकीय सदस्य 
9 डा.आनंद बंग, गडचिरोली 
८ प्रा.डॉ. रविद्र कडू, अमरावती 
९ श्री सुनिल रायथट्टा, जालना 
१० | श्री. दिलीप पाटील, धरणगांव, जि.जळगांव 
११ | श्री. आनंद » पुण 
92. | श्री. अनिल संघवी, मुंब 
१३ | श्री. विकास site fag 
१४ | ait. क्रषीकेशा हुंबे,पुणे 
१५ | डॉ.अमोल शिंदे,सातारा 
१६ । प्रा. प्रदीप धवल, ठाणे 
१७ | श्री. सुश्रुत पाटणकर, ठाणे 
१८ | श्री. फारुख काझी, मुंबई 
३. सदर समिती प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल्य विकास केंद्रा”चे यशस्वी संचालन व देखरेख करण्यासठी 
कार्यरत करण्यात येत आहे. सदर समिती सदर केंद्रांना आव्यक असणारे सर्व प्रकारचे मार्गदर्शन व सूचना 
देईल. 
४. सदर शासन शुद्धीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आले असून त्याचा सांकेतांक २०२३१०१८१८३६०१०३०३ असा आहे. हा आदेश डिजीटल साक्षांकीत 


करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by MITHUN MOHANRAO SALUNKHE 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=SKILLS EMPLOYMENT 
ENTERPREUNERSHIP AND INNOVATION DEPARTMENT, 


5.4.20=eb410b645758d07ea6303743e3a96f 1 2f7bSea5c78305aa3546f1bOSa4d1 


8809, postalCode=400032, 


‘Maharashti 
serialNumber=928224E8C07FO6F0A63241EEC16360F9961 117B3DFDA771ED6746 
D1433B5EA7A, cn=MITHUN MOHANRAO SALUNKHE 


(मिथुन साळुंखे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य यांचे सचिव, 


२. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः कौविउ-२०२३/प्र.क्र.१४१-भाग- ४/कौशल्य-१ 


. मा.अध्यक्ष/उपाध्यक्ष विधानसभा, मा.सभापती/उपसभापती, विधानपरिषद, विधानभवन,मुंबई 
. सर्व मा. मंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

. मा. विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद/विधानसभा, यांचे खाजगी सचिव, विधान भवन, मुंबई 

. सर्व विधानमंडळ सदस्य, महाराष्ट्र राज्य 


मा. मुख्य सचिव यांचे उप सचिव, मुख्य सचिवांचे कार्यालय, मंत्रालय, मुंबई 


८. अ.मु.स. कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, यांचे स्वीय सहायक,मंत्रालय, मुंबई. 
९. आयुक्‍त, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता आयुक्तालय, कोकण भवन, मुंबई. 


१०, 


११ 


१७. 
१५. 
१६. 
१७. 
१८. 


मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास सोसायटी, मुंबई. 


ud विभागीय आयुक्‍त(महसूल)/सर्व जिल्हाधिकारी/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सर्व जिल्हा परिषद. 
१२. 
१३. 


सहायक संचालक (लेखा), कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता संचालनालय, कोकण भवन, मुंबई. 
कोषागार कार्यालय, मुंबई/नवी मुंबई. 

महालेखापाल (लेखा परीक्षा /ळेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर. 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, जिल्हा कोषागार कार्यालय, ठाणे. 

अपर कोषागार अधिकारी, उप कोषागार कार्यालय, कोकण भवन, नवी मुंबई, 

कक्ष अधिकारी , प्रशा-३, कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

निवड नस्ती (कौशल्य-१), कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


